म्हाडाच्या गोरेगाव सिध्दार्थ नगर (पत्राचाळ) 
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रलंबित 
पुनर्विकासाबाबत उपाययोजना सूचविण्यासाठी 
नेमलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :- बैठक-२०१६/प्र.क्र.०४/गृनिप 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १ जुलै, २०२१. 
वाचा :- १) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्र. वाटप-२०१८/प्र.क्र.१४३/गृनिप, दि.२८/०३/२०१८ 
२) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्र. बैठक-२०१६/प्र.क्र.०४/गृनिप, दि.१६/०१/२०२०, 
दि.१२/०२/२०२०, दि.२४/०७/२०२०, दि.०२/०९/२०२० व दि.१६/१०/२०२०. 

3) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३३८/गृनिप, दि.२३/१२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अखत्यारीतील गोरेगाव (प.), मुंबई 
येथील सिध्दार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या (पत्राचाळ) प्रलंबीत पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने 
शासनास उपाययोजना सुचविण्यासाठी वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.१६/०१/२०२० अन्वये 
श्री.जॉनी जोसेफ, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे व त्यांना अहवाल 
सादर करण्यास वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार श्री. जोसेफ यांना 
दि.३१/०१/२०२१ पर्यंत अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. श्री. जोसेफ यांनी 
त्यांचा अंशत: अहवाल भाग-१, दि.१४/१२/२०२० रोजी व उर्वरित अंतिम अहवाल AMT, 
दि.२२/०२/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. श्री. जोसेफ यांनी दि.२३/०२/२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन TU :- निर्णय : 


गोरेगाव, मुंबई येथील पत्राचाळ वसाहतीमधील सिध्दार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या 
पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासाठी वाचा येथील अ.क्र.२ वरील दि.१६/०१/२०२० 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍त केलेल्या श्री. जॉनी जोसेफ, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव यांना 
दि.२३/०२/२०२१ पर्यंत अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१६/प्र.क्र.०४/गृनिप 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०७०११२४७२५६९०९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार Tea रर व नावाने, 


Digitally signed by Bharose MU 
DN: c=IN, ०७, t Of Maharasht =H. g 


Depart [, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
ha rose 2.5.4.20=f3abf3ab8b 1 6dfec487f1 8ce64d6b0ab8e38d8 

925d44d15f7dbd61babb4ae6édf, cn=Bharose M U 

Date: 2021.07.01 12:57:55 +05'30' 


(मुं. उ. भरोसे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (गृहनिर्माण), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

श्री. जॉनी जोसेफ, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
(म्हाडा), गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

७ मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

८) उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) निवडनस्ती (गृनिप). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


